जागतिक बँके सहाय्यित औद्योगिक 
मूल्य वृध्दीकरणासाठी कौडल्याचे 
बळकटीकरण करणे या योजनेसाठी 
नवीन लेखाशिर्ष व संकेतांक देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.१५०/व्यशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, HATHA, मुंबई Yoo ०३२. 
दिनांक : २० जानेवारी, २०२०. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, कौडल्य विकास व उदयोजकता विभाग, 
क्रमांक : जाबँप्र-२६११/ प्र.क्र.१८/१९/व्यशि-५, दिनांक २२ ऑगस्ट, २०१९. 
२. शासन निर्णय, कौठल्य विकास व उदयोजकता विभाग, 
क्रमांक : आयटीआय-२०१९/ प्र.क्र.१५६/व्यशि-३, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१९. 


प्रस्तावना :- 

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तसेच शिकावू उमेदवारी अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या कौशल्य 
प्रशिक्षणाची औद्योगिक आस्थापनांच्या गरजेनुसार प्रासंगिकता व कार्यक्षमता वाढविण्याकरिता 
जागतिक बँकेच्या सहाय्याने औद्योगिक मूल्य वृध्दीकरणासाठी कौशल्याचे बळकटीकरण करणे 
(Skill Strengthening For Industrial Value Enhancement) (STRIVE) हा प्रकल्प देशातील सर्व 
राज्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. सदर कालावधी ५ वर्षांचा असून आर्थिक वर्ष २०१९-२० ते 
२०२२-२३ या कालावधीकरीता केंद्र शासनाकडून १००% निधी म्हणजे अंदाजे रू.२२६.२० कोटी 
इतका निधी PFMS प्रणालीद्वारे प्राप्त होणार आहे. 

जागतिक बँकेच्या सहाय्याने औद्योगिक मूल्य वृध्दीकरणासाठी कौशल्याचे बळकटीकरण 
करणे (Skill Strengthening For Industrial Value Enhancement) (STRIVE) या योजनेकरीता 
निधी अर्थसंकल्पीत करण्यासाठी आवश्‍यक असलेले नवीन लेखाशिर्ष व संगणक संकेतांक घेण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

जागतिक बँकेच्या सहाय्याने औद्योगिक मूल्य वृध्दीकरणासाठी कौशल्याचे बळकटीकरण 
करणे (Skill Strengthening For Industrial Value Enhancement) (STRIVE) या योजनेसाठी 
MRI असलेले नवीन लेखाशिर्ष व संकेतांक मंजूर करण्यात आला आहे. सदर योजनेचा 
लेखाशिर्ष खालीलप्रमाणे आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.१५०/व्यशि-३ 


मागणी क्र.झेडए-२, 

२२३० कामगार व सेवायोजन, 

०३, प्रशिक्षण, 

१०१, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 

(०१ औद्योगिक मूल्य वृध्दीकरणासाठी कौशल्याचे बळकटीकरण करणे 
(STRIVE), 

(0909), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व शिकावू उमेदवारी यांच्या माध्यमातून 
देण्यात येणाऱ्या कौशल्य प्रशिक्षणासाठी प्रासंगिकता व कार्यक्षमता वाढविणे 
(१००% केंद्र पुरस्कृत योजना कार्यक्रम) (२२३० ए३५२) 


सदर शासन निर्णय महालेखापाल कार्यालय (लेखा व अनुज्ञेता-१), महाराष्ट्र, मुंबई 
यांच्या क्रमांक: ख.वि./चा-१/कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग/यूओआर-११४/ 
२०१९-२०/७७९, दिनांक ०७/११/२०१९ व वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र. वित्त विभाग/अर्थ-१८, 
दिनांक ०४ जानेवारी, २०२० अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००११४१७३५१५९७०३ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Santosh Vithal 
Rokade 


(संतोष रोकडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, संचाळनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ 
औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर. 
३. महालेखापाल (लेखा वअनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी ,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (संचालनालयामार्फत).. 
६. संबंधित कोषागार अधिकारी (संचालनालयामार्फत). 


७. निवड नस्ती. (व्यशि-३) 
पृष्ठ २ पैकी २ 


